महाराष्ट्र शासन 


कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील 
कला महाविद्यालयांमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 
आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह 
भत्ता योजना राबविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर -२०१८/प्र.क्र.१३७/तांशि-६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा:- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र.३३२/ 


तांशि-४, दिनांक ७ ऑक्टोबर,२०१७. 


प्रस्तावना:- 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वर नमूद दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये कला 
संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाळील पुढील निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशा घेणाऱ्या पात्र 
विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख 


वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना लागू करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. शासन निर्णय दिनांक ७ अभ्यासक्रम 
ऑक्टोबर,२०१७ परिशिष्ट “ब” 
मधील अनुक्रमांक 
दिक क. ८७ आर्ट टिचर डिप्लोमा 
२ ८८ मास्टर ऑफ फाईन आर्टस, अप्लाईड आर्ट 
३ ८९ बंचलर ऑफ फाईन आर्ट इन SIST अँण्ड पेंटिग 
४ ९० GAN ऑफ फाईन आर्टस इन अप्लाईंड आर्टस 
षु ९१ बंचलर ऑफ फाईन आर्टस इन स्कल्पचर अँण्ड 
मॉडेलिंग 
& ९२ बॅचलर ऑफ फाईन आर्टस इन इंटेरिअर 
डेकोरेशन 
९३ बंचलर ऑफ फाईन आर्टस इन RAT 
९४ FAA ऑफ फाईन आर्टस इन टेक्सटाईल्स 
डिझाईन 
९ ९५ बंचलर ऑफ फाईन आर्टस इन मेटल वर्क 


उपरोक्त अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेचा लाभ देण्यासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 


कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील निवडक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह 
भत्ता योजनेचा लाभ देण्याकरिता पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर -२०१८/प्र.क्र.१३७/तांशि-६ 


अ.क्र योजनेचे नाव योजनेचे नवीन लेखाशिर्ष 
| || राजर्षी छत्रपती झाहू | मागणी क्रमांक डब्ल्यू ४, Demand No.W-4, 
महाराज शिक्षण शुल्क | २२०५- कला व संस्कृती, 2205 Art and Culture, — 
शिष्यवृत्ती योजना ००, १०१-ललित कला शिक्षण, न्न शरि डी eee 
- rectorate of Art, 
२ २. (01)(05) (Scheme), 
(०१) (०५) (कार्यक्रम), 34-Scholarships/Stipends 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने (22053617 ) 
(२२०५३६१७) 
२ डॉ. पंजाबराव देशमुख | मागणी क्रमांक डब्ल्यू ४, Demand No.W-4, 
वसतिगृह निर्वाह भत्ता | 2204 - कला व संस्कृती, ee ae. 
योजना ae a १-ललित कला शिक्षण, 01 Directorate of Art, | 
किक (01) (04) (Scheme), 
(०१) (०४) (कार्यक्रम), 34-Scholarships / Stipends 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने (22053608) 
(२२०५३६०८) 


०२. हे आदेशा नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३२६/का १४११ दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१९ 
व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६४५/१९/व्यय-५ दिनांक ८ नोव्हेंबर, २०११ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार आणि महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचार विनिमय करून 
त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८९/२०१९-२०/६८७ दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१९ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११६१३१७१२०५०८ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sandesh Rajaram Utek: 


Technial eduction Department pestalode=200032, 
st=l ra, 


‘Mahi 


'89e9fe23fde06096381 e43bebecd32b5: 


Raj a fa aa U te ka [| 692¢899745eee7d89d805005a87, ‘Sandesh 


2019.11.16 13:20:37 +05'30' 


(सं. रा. उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. PASH, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा पिरक्षा अधिकारी, मुंबई. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (VLC Section) एक, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर -२०१८/प्र.क्र.१३७/तांशि-६ 


४. वित्त विभाग, (व्यय-५/ अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. कार्यासन तांशि-४/ साशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती कार्यासन तांशि-६, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


